महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत नागपूर 
जिल्हयातील कामांना प्रशासकिय मान्यता 
देण्याबाबतत -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११(अ)/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर २०१९ 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र.एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९, 
दि.०३.०९.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथे नागपूर जिल्हयातील खनिज विकास 
निधी अंतर्गत कामांकरिता कार्यान्वयन यंत्रणा ही जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, नागपूर राहील, 
असे नमुद आहे. त्याऐवजी रामटेक, पारशिवनी व मौदा तालुक्‍यातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा 
ही जिल्हा परिषद, नागपूर राहील, असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥०५9॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६१५०५२१७३१० असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SALUNKHE SHASHIKANT 
RAGHUNATH : 


(श.र.साळुंखे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


. मा. मंत्री (उद्योग/ खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक. 

. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

., उपसचिव (खनिकमी यांचे स्वीय सहायक. 

. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. नागपूर. 
५. निवडनस्ती (उद्योग-९) 


Cc “७ A  -80 


